महाज्योती संस्थेकरिता आहरण व 
संवितरण अधिकारी (डीडीओ) व 
नियंत्रक घोषित करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग 
शासन निर्णय क्र. महाज्यो -२०२०/ प्र.क्र.१२४/ महामंडळे 
मंत्रालय, विस्तार भवन, मुंबई-३२ 
दिनांक :- ०४ सप्टेंबर, २०२० 


संदर्भ :- विजाभज, इमाव व विमाप्र कल्याण विभाग, शासन निर्णय क्रमांक संकिर्ण२०१९/ 
प्र.क्र.१११/ मावक, दि. ०८/०८/२०१९ 


प्रस्तावना :- 

मा. मंत्रिमंडळाच्या दि. ३० जुले, २०१९ रोजी झालेल्या बैठकीत घेण्यात आलेल्या निर्णयानुसार 
संदर्भांधीन नमूद शासन निर्णय, दि. ८ ऑगस्ट, २०१९ मधील तरतूदीन्वये महात्मा ज्योतिबा फुले संशोधन 
व प्रशिक्षण संस्था (महाज्योती) Mahatma Jyotiba Phule Research and Training Institute 
(MAHAJYOTI) या संस्थेची कंपनी कायदा, 2093 मधील कलम ८ अंतर्गत स्थापन करणेबाबत शासनाने 
मान्यता दिली आहे. त्या अनुषंगाने महाज्योती संस्थेसाठी आहरण व संवितरण अधिकारी व नियंत्रक 
अधिकारी घोषित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

महात्मा ज्योतिबा फुले संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (महाज्योती) संस्थेमार्फत राबविल्या जाणाऱ्या 
योजनांसाठी “मागणी क्रमांक झेडजी-३, लेखाशिर्ष (२२२५ एफ veg)” या उद्दिष्टांसाठी मुख्य लेखा व वित्त 
अधिकारी, महात्मा ज्योतिबा Hed संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (महाज्योती) यांना आहरण व संवितरण 
अधिकारी तसेच प्रादेशिक उपायुक्‍त, समाजकल्याण विभाग, नागपूर यांना नियंत्रक अधिकारी म्हणून 
घोषित करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२०१००७१३०२२६९९२२ असा आहे. हा आदेडा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
JAGTAP AJIT 


RAMESH 
(अजित जगताप) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१) महालेखापाल, महाराष्ट्र-१ (लेखापरीक्षा/लेखा अनुज्ञेयता), मुंबई/नागपूर. 
२) व्यवस्थापकीय संचाळक,महाज्योती, नागपूर 
३) खाजगी सचिव,मा.मंत्री, इतर मागास बहुजन कल्याण, खार जमिनी विकास , भुकंप 
पुनर्वसन यांचे कार्यालय, मंत्रालय,मुंबई-३२ 
४) खाजगी सचिव,मा.राज्यमंत्री, इतर मागास बहुजन कल्याण,मंत्राळय,मुंबई-३२ 
५) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 


शासन निर्णय क्रमांकः महाज्यो -२०२०/ प्र.क्र.१२४ / महामंडळे 


६) निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई. 

७) कोषागार अधिकारी, नागपूर 

८) उप सचिव (अर्थसंकल्प), इतर मागास बहुजन कल्याण,मंत्राळय,मुंबई-३२ 

९) स्वीय सहाय्यक, प्रधान सचिव (इतर मागास बहुजन कल्याण) यांचे कार्यालय, मंत्रालय,मुंबई. 
१०) निवडनस्ती (महामंडळे). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


